परिविक्षाधीन पोळीस उपअधीक्षक / सहाय्यक 


पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) या पदावर नियुक्ती. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-१४१२/प्र.क्र.५३/पोल-१अ 
जागतिक व्यापार केंद्र, ३० मजला, सेन्टर-१, कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: ०४ मे, २०१३ 


वाचा :- म. लो. आयोगाचे पत्र क्र.१४७७(२)/२०११/(शिफारस)/चौदा-अ, दि. २३ जुलै, २०१२. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने, राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०११ च्या अंतिम 


निकालाच्या आधारे पोलीस उपअधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) (गट-अ) या पदावरील 


नियुक्तीसाठी ३२ उमेदवारांची शासनास शिफारस केली आहे. या ३२ उमेदवारांची या आदेशातील 


"परिच्छेद क्र.३" मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शार्तीच्या अधीन राहून परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक / 


सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) या पदावर स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र उमेदवाराचे नांव व प्रवर्ग उमेदवारांचा निवड प्रवर्ग 

1 १_| श्री. ढवळे नवनाथ ठकाजी, इ.मा.व. खुला 

2 श्री. नवले रत्नाकर ऐजीनाथ, खुला खुला 

३ श्री. कवडे सागर रतनकुमार, वि.मा.प्र. खुला 

४ श्री. गुरव सुरज पांडुरंग , इ.मा.व. खुला 

4 श्री. बिरादार गणेश सोनाजीराव, खुला खुला 

६ श्री. नरळे विनायक सुकदेव, इ.मा.व. खुला 
श्री. वाघचौरे सोमनाथ फकीरा, इ.मा.व. इ.मा.व. 

८ श्री. पांडे निलेश मनोहर, SALA. इ.मा.व. 

९ श्री. लगारे विजय पांडुरंग, इ.मा.व. इ.मा.व. 

| ao | ० श्री. अमृतकर Valid श्रीराम, इ.मा.व. इ.मा.व. 

ae | १ श्री. जाधव अण्णासाहेब मारुती, वि.जा.(ओ) वि.जा.(ओ) 

१२ श्री. वाघमारे सदाशिव SOTA, अ.जा. अ.जा. 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-1412/प्र .क्र .5३/पोल-1अ 


अ.क्र. उमेदवाराचे नांव व प्रवर्ग उमेदवारांचा निवड प्रवर्ग 

१३ श्री. सोनावणे निलेश नानाभाऊ, इ.मा.व. इ.मा.व. 
१४ श्री. इंगळे गणेडा प्रविण, इ.मा.व. इ.मा.व. 
१५ श्री. पिंगळे कृष्णात महादेव, भ.ज.(क) भ.ज.(क) 
१६ श्री. चव्हाण मंगेश शांताराम, अ.जा. अ.जा. 
१७ श्री. फस्के अभिजीत तानाजी, भ.ज.(क) भ.ज.(क) 
१८ श्रीमती कट्टे प्रेरणा जीवन, खुला खुला(महिला) 
१९ श्रीमती चव्हाण पद्मजा रघुनाथ, खुला खुला(महिला) 
२० श्री. नाईक विकास संपत, अ.ज. अ.ज. 
२१ श्री. टिके अजित राजाराम, अ.जा. अ.जा. 
२२ श्री. खिरडकर सुधीर अशोक, अ.जा. अ.जा. 
23 श्रीमती बनसोडे आरती भागवत, भ.ज.(क) भ.ज.(को(महिल) 
२४ श्री. शिरगांवकर नारायण देवदास, अ.जा. अ.जा. 
२५ श्रीमती चव्हाण अर्चना बंडू, वि.जा.(अ) वि.जा.(ओ(महिला) 
२६ श्री. जाधव नितिन केशवराव, अ.ज. अ.ज. 
२७ श्रीमती काळे रुपाली वसंत, इ.मा.व. इ.मा.व.(महिळा) 
२८ श्री. गावित संदिप रघुनाथ, अ.ज. अ.ज. 
२९ श्रीमती खन्ना दिपाली मोहन, इ.मा.व. इ.मा.व.(महिळा) 
३० श्रीमती सोनावणे प्रांजली नवनाथ, अ.जा. अ.जा.(महिल) 
३१ श्रीमती जानवे शीतल बाबुराव, अ.जा. अ.जा.(महिल) 
३२ श्रीमती पाडवी निता अशोक, अ.ज. अ.ज.(महिलो) 

२. वरील उमेदवारांची नियुक्‍ती खालील नमूद अटी व शतींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे :- 


१) उमेदवारांचा परिविक्षाधीन कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर रुजू झालेल्या तारखेपासून दोन 


वर्ष व तीन महिन्यांचा असेल. नियुक्तीवर रुजू होण्याची तारीख त्यांना स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. 


तद्नंतर सैनिक प्रशिक्षणासाठी एका मिलिटरी रेजिमेंटल सेंटरमध्ये व प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण घेण्यासाठी 


२) उमेदवारांना महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथे एक वर्ष प्रशिक्षणासाठी रहावे लागेल. 


एका जिल्हयात त्यांना एकूण एक वर्ष, तीन महिने रहावे लागेल. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-1412/प्र .क्र .5३/पोल-1अ 


३) उमेदवारांना नियुक्‍त केल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्ष व तीन महिन्याच्या आत कायदा, 


भाषा, कवायत, घोडदौड, इत्यादी विहित केलेल्या चाचण्या आणि वेळोवेळी विहित करण्यात येणाऱ्या 


इतर चाचण्या उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 


४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र. ६१/२००१/३९, दिनांक 


१९ मार्च,२००३ च्या तरतुदीनुसार उमेदवारांनी संगणक हाताळणे/वापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त 


प्रमाणपत्र नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत विभागप्रमुखाकडे सादर करणे अनिवार्य 


राहील. 


५) उमेदवारांना परिविक्षा कालावधीमध्ये वेतन बॅण्ड रु.१५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रु.५४०० 


या वेतनश्रेणीत नियमानुसार अनुज्ञेय वेतन मिळेल. परिविक्षा कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर 


पहिली वार्षिक वेतनवाढ देण्यात येईल. व त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी 


समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही- 


१३७०/डी, दिनांक १२.४.१९७२ नुसार देण्यात येईल. त्यांना नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता व इतर भत्ते 


अनुज्ञेय राहतील. 


६) उमेदवारांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५ 


नुसार विहित केलेली "परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना" लागू राहील. 


७ उमेदवारांना नियुक्‍तीवर रुजू होण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रवासासाठी प्रवासभत्ता 


मिळणार नाही. 


८) उमेदवारांनी दोन वर्ष व तीन महिन्याचा परिविक्षा कालावधी किंवा त्यानंतर 


आवश्यकतेनुसार वाढविलेला परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची पोळीस 


उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (ara) या संवर्गात नियमित नेमणूक केली जाईल. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-1412/प्र .क्र .5३/पोल-1अ 


९) उमेदवार जर दोन वर्ष व तीन महिने या परिविक्षा काळावधीत किंवा वाढविलेल्या परिविक्षा 


कालावधीमध्ये कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त करु डाकले नाहीत आणि / किंवा विहित विभागीय परिक्षा / 
चाचण्या उत्तीर्ण झाले नाहीत किंवा गैरवर्तणूकीबद्दल दोषी आढळले किंवा पोलीस सेवेस अभियोग्य 


नसल्याचे आढळळे तर त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 


१०) उमेदवारांना नियमाप्रमाणे विहित मराठी व हिंदी भाषा परिक्षा तसेच विहित विभागीय परिक्षा 


उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 


११) वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील 


राज्यसेवा अधिकाऱ्यांना लागू असलेले अन्य सर्व सेवाविषयक नियम सदर उमेदवारांना लागू होतील. 


३. अ.क्र.२३ वरील श्रीमती बनसोडे आरती भागवत या भ.ज.(क) प्रवर्गातील महिला 


उमेदवार असून त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 


निर्णय क्र.बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक १२ डिसेंबर, २०११ नुसार, श्रीमती 


बनसोडे यांनी “नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत आपल्या जात प्रमाणपत्राची 


वैधता संबंधित जात पडताळणी समितीकडून करून घेणे आवश्‍यक राहील.” संबंधित जात पडताळणी 


समितीने त्यांच्या जातीचा दावा अमान्य केल्यास, त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल. या अटीच्या 


अधीन राहून त्यांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


8. उपरोक्त उमेदवारांना नियुक्तीच्या पदावर प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 


नाशिक येथे तात्काळ रुजू करुन घेण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 


मुंबई यांनी आवऱ्यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


uy, 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-1412/प्र .क्र .5३/पोल-1अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५/.॥8॥/89॥॥.9०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०५०४१३०७४३७१२९ असा आहे. 


हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip Motiram 


P rad | [2 Balkavde 
DN: CN = Pradip Motiram Balkavde, C = 
डर IN, S = MAHARASHTRA, O = 
M oti ram GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = HOME 
Reason: | am the author of this document 
Bal kavd e Date: 2013.05.06 12:50:32 +05'30' 


(U. Al. बळकवडे ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


«७ महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रतिलिपी, 


अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बँक ऑफ इंडियाची मुख्य इमारत, ३ रा मजला, महात्मा गांधी 
मार्ग,मुंबई-४०० ००१. (पत्राने) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-८, मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग, व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती-पोल-१अ. 

संबधित उमेदवार:- 

१) श्री. नवनाथ ठकाजी ढवळे, मु. पो. वडझिरे, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर. 

२ श्री. रत्नाकर ऐजीनाथ नवले, मु.पो.दारुळ(सिना), ता. माढा, जि.सोलापूर, पिनकोड-४१३ २०९. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-1412/प्र Dp .5३/पोल-1अ 


३)श्री. सागर रतनकुमार कवडे, ३०० अ, कोष्टी गल्ली, रविवार पेठ, कराड, जि. सातारा, पिन-४१५ 
११० 


४) श्री. सुरज पांडुरंग गुरव, पोलीस वसाहत, पोलीस स्टेशनच्या पाठीमागे, उदगीर, ता.उदगीर, 
जि.लातूर. 

५) श्री. गणेश सोनाजीराव बिरादार, जाधव निवास, येरमेनगर, जळकोट रोड, उदगीर, जि.लातूर, 
पिन-४१३ ५१९. 

६) श्री. विनायक सुकदेव नरळे, आनंद छाया स्टोर्स, नागेश पाटील वाडी, खारदेव नगर, घाटला, 
चेंबूर, मुंबई-४०० ०७१. 

७ श्री. सोमनाथ फकिरा वाघचौरे, मु.वाकी बु., पो.वाहेगांव साळ, ता. चांदवड, जि.नाशिक. 

८) श्री. निळेडा मनोहर पांडे, नंदीपेठ, अकोट, ता. अकोट, जि.अकोला. 

९) श्री. विजय पांडुरंग लगारे, मु.पो.भेडसगाव (लगारेवाडी), ता.शाहुवाडी, जि.कोल्हापूर. 

qo) श्री. प्रशांत श्रीराम अमृतकर, महालक्ष्मी चौक, देवी गल्ली, टिळक रोड, सटाणा, ता.बागलाण, 
जि.नाशिक, पिनकोड-४२३ ३०१. 

११) श्री. अण्णासाहेब मारुती जाधव, मु.सर्जापूर, पो.सासुरे, ता.बार्शी, जि.सोलापूर. 


१२) श्री. सदाशिव शरणाप्पा वाघमारे, मु. पो. fos (वसाहत), ता. पाटण, जि. सातारा, 
पिनकोड-४१५ ११७ 


१३) श्री. निलेश नानाभाऊ सोनवणे, श्रीराम प्लाझा, इंद्रप्रस्थ कॉलनी, साकार क्लासेस समोर, 
रावळगांव नाका, मालेगांव कॅम्प पोस्ट ऑफिस, मालेगांव, जि.नाशिक-४२३१०५, ठाणे- 
मालेगांव कॅम्प पोलीस ठाणे. 

१४) श्री.गणेश प्रविण इंगळे, फ्लॅट नं३., ओम अपार्टमेंट, आनंद नगर, चाकण रोड, रामभाऊ 
परुळेकर हायस्कूल समोर, तळेगांव दाभाडे, ता .मावळ, जि .पुणे 

१५) श्री. कृष्णात महादेव पिंगळे, प्रीती पॅलेस, बेळेकवाडी, कोकिसरे, ता.वैभववाडी, जि.सिंधुदुर्ग. 

१६) श्री. मंगेश शांताराम चव्हाण, १५४, मल्हार पेठ, त्रिमुर्ती बागेच्या मागे, सातारा, ता. जि.सातारा, 
पिनकोड-४१५ ००२. 

१७) श्री. अभिजीत तानाजी Hep, मु.पो.गणेड नगर, विश्रामगृहाजवळ, बेंबळी, ता.जि.उस्मानाबाद. 

१८) श्रीमती प्रेरणा जीवन कट्टे, मु. पो. गोंदवले बु., मा. माण, जि. सातारा. 

) 

) 


१९) श्रीमती पद्मजा रघुनाथ चव्हाण, बी-५७, राजलक्ष्मी नगर, देवकर पाणंद, कोल्हापूर. 

२०) श्री. विकास संपत नाईक, मु.चेडापाडा, पो.उमराण, ता.नवापूर,जि.नंदूरबार, 
पिनकोड-४२५ ४१८. 

२१ श्री. अजित राजाराम टिके, राजहंस, शम्स कॉलनी, सांजा चौक, उस्मानाबाद. 

२२) श्री. सुधीर अशोक खिरडकर, गितांजली लेआऊट, मु.पो.साखरखेर्डा, ता.सिंदखेडराजा, 
जि.बुलढाणा, पिनकोड-४४३ २०२. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-1412/प्र Dp .5३/पोल-1अ 


२३) श्रीमती आरती भागवत बनसोडे, कृषी नगर, जुना औसा रोड, भूमी प्रकाशन जवळ, 
लालबहादूर शास्त्री शाळेच्या मागील बाजूस, लातूर-४१३ ५१२. 
२४) श्री. नारायण देवदास शिरगांवकर, रुम नं.३०२, गोदावरी अपार्टमेंट, शिरवणे गाव, नेरुळ, 
सेक्टर-१, नवी मुंबई. 
२५) श्रीमती अर्चना बंडु चव्हाण, व्दारा-डॉ.संदीप रुपलाल जाधव, गजानन नगर (गांधी नगर), वार्ड 
नं.१७, वाधवानी मंगल कार्यालयाजवळ, मु.पो.ता.चिखली, जि.बुळढाणा. 
२६) श्री. नितीन केशवराव जाधव, सदानंद निवास, बार्शी रोड, तांबारी विभाग, उस्मानाबाद. 
२७) श्रीमती रुपाली वसंत काळे, बाबा नगर, तांदुळवाडी रोड, बागरेचा बिल्डींग समोर, ता.कळंब, 
जि.उस्मानाबाद. 
२८) श्री. संदिप रघुनाथ गावित, पशुवैद्यकीय दवाखाना, मु.पो.देवळा, ता.देवळा, जि.नाशिक. 
२९) श्रीमती दिपाली मोहन खन्ना, साईकृपा बिल्डींग, हाजीमलंग बाबाच्या दर्ग्यांजवळ, चिखली 
रोड, वैजीनाथ नगर, बुलढाणा, पिनकोड-४४३ ००१. 
३०) श्रीमती प्रांजली नवनाथ सोनावणे, ४-ए/१७, प्लॉट नं.६, गोरखपूर, पिरवाडी, सातारा, ता. जि. 
सातारा, पिनकोड-४१५ ००२. 
३१) श्रीमती जानवे शितल बाबुराव, १२४३/ब-७१, -ई* वार्ड, शिवाजी उदयमनगर, कोल्हापूर, 
पिनकोड-४१६००८. 
32) श्रीमती निता अशोक पाडवी, व्दारा-शिल्पा carp, ९८, दिपक बिल्डींग, डॉ.एम.जी.राऊत 
रोड, शिवाजी पार्क, दादर (पश्चिम), मुंबई-४०००२८. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


